महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) मधील 
अधिकाऱ्यांची विनंती बदली- 
शिक्षण उपसंचालक व समकक्ष, गट-अ 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : बदली ३१२० /प्र.क्र ७६ /प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- ०१ ऑक्टोबर, २०२० 


शासन आदेशा : 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार 


पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ हे दिनांक ०१ जुले, २००६ पासून अंमलात आले 


आहेत. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 


होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ६ नुसार बदली करण्याबाबत सक्षम 


प्राधिकारी घोषित करण्यात आले आहेत. तसेच या कलमाच्या परंतूक २ नुसार बदली करणाऱ्या सक्षम 


प्राधिकाऱ्याला, सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे, या कलमाखाली त्याचे अधिकार त्याच्या 


कोणत्याही दुय्यम प्राधिकाऱ्याकडे सोपविता येतील, अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्या अनुषंगाने 


महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ व गट-ब मधील विविध संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार 


प्रत्यार्पित करण्याचा निर्णय दिनांक ३० मे, २०१५ च्या शासन निर्णयाद्वारे घेण्यात आलेला आहे. 


सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि 


MIS कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील कलम ४(४(दोन) व 


कलम ४(५) मधील तरतुदीनूसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या MAH AA लगतनंतरच्या वरिष्ठ 


प्राधिकाऱ्याच्या पूर्व मान्यतेने खाळील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्याची विनंतीवरुन बदलीने त्यांच्या 


नावासमोर स्तंभ क्रमांक-४ मध्ये दर्डाविळेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ. | अधिकाऱ्याचे नाव पदनाम व सध्याचे बदलीनंतरची अभिप्राय 
क्र कार्यालय पदस्थापना 
[a | 2 3 a ५ 
षि विभागीय सचिव, नाशिक । विभागीय शिक्षण विनंती नुसार रिक्‍त पदी 
श्री. नितीन उपासनी, विभागीय Hse ABI | उपसंचालक, नाशिक 
विभाग, नाशिक 


शासन आदेश क्रमांकः बदली 3920 /प्र.क्र ७६ /प्रशा-२ 


३. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे बदली झालेले अधिकारी विहित 


कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील, याची खातरजमा करावी व याबाबतचा 


अहवाल शासनास सादर करावा. 


छ. सदर शासन Bes महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२०१००११६५९५८६०२१ असा आहे. 


हा आदेठा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DEEPAK VIJAY 
SHELAR 


(दीपक शोलार ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
सर्व शिक्षण संचालक. 
शिक्षण उपसंचालक, नाशिक विभाग, नाशिक 
विभागीय शिक्षण मंडळ, नाशिक विभाग, नाशिक 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक 
संबंधित अधिकारी ( शिक्षण आयुक्‍तालयामार्फत) 


प्रत माहितीस्तव 
१) मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक. 
२) अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
३) निवडनस्ती,प्रज्ञा-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


